महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेवरील 
पदांचा सुधारित आकृतिबंध. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मलोआ ११२१/प्र.क्र.१४८/आठ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०२२. 
१. शासन निर्णय क्रमांक मलोआ-१००५/८८८/प्र.क्र.५८/०५/आठ, दि.५ ऑक्टोबर, २००६ 
२. शासन निर्णय क्रमांक मलोआ-१००८/२६६/प्र.क्र.८८/आठ, दि. १७ ऑगस्ट, २०१०. 
३. शासन निर्णय क्रमांक मलोआ-१००८/२६६/प्र.क्र.८८/आठ, दि. २२ फेब्रुवारी, २०११. 
४. शासन निर्णय क्रमांक मलोआ-१११६/प्र.क्र.२९०/आठ, दिनांक २१ डिसेंबर, २०१६. 
५. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: पदनि ०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दिनांक २९ जून, २०१७. 
६. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. ५२/आकृतिबंध/२०१७/पाच, दि.२१ जुले, २०१७. 
७. शासन निर्णय क्रमांक मळोआ-१११६/प्र.क्र.५०/आठ, दिनांक १ जानेवारी, २०२०. 
८. मलोआचे क्रमांक ५२/आकृतिबंध /२०१७/पाच दिनांक ९ जून, २०२१ चे पत्र. 
९. क्रमांक वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०२१/प्र.क्र.५१/२१/आपुक, दि.२३.९.२०२१ सोबतचे 
उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक २३.८.२०२१ च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील एकूण २६ संवर्गांसाठी मिळून २३५ पदांचा सुधारीत आकृतिबंध 
सन २००६ मध्ये संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर सन २०१० मध्ये संदर्भाधीन 
क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे ४४ अस्थायी पदे व सन २०११ मध्ये संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये 
२ अस्थायी पदे अशी एकूण ४६ अस्थायी पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आली 
आहेत. त्यामूळे एकूण पदसंख्या २८१ इतकी झाली. त्यानंतर सन २०१६ मध्ये संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन 
निर्णयानुसार वित्त विभागाच्या दिनाक १४.१.२०१६ च्या शासन निर्णयातील निर्देशानुसार गट-ड संवर्गातील मंजूर 
पदांच्या २५ टक्के पदे निरसित करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेवरील ड संवर्गातील 
मंजूर ३९ पदांपैकी शिपाई संवर्गातील १० पदे निरसित करण्यात आली. अशा रितीने वित्त विभागाच्या पदांच्या 
आढाव्याच्या वेळी एकूण २७१ पदे मंजूर होती. 


वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयांतील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतिबंध निश्चीत करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. 
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र.६ येथील पत्रान्वये आयोगातील पदांचा आढावा घेऊन 
अस्तित्वातील २६ संवर्गासाठी २७१ ऐवजी २९१ पदे व दोन नवीन संवर्ग निर्माण करुन त्यासाठी ३ पदे अशी एकूण २९४ 
पदे मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला. झासनाने संदर्भाधीन क्र.७ च्या शासन निर्णयाद्वारे वित्त विभागाने 
गठीत केलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेतील २६ संवर्गासाठी 
मिळून एकूण नियमित २२१ पदे व १५ अधिसंख्य पदे अशी एकूण २३६ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास मान्यता दिली. 
तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कामाचा संविधानिक दर्जा व कामाची गोपनीयता इत्यादी बाबी विचारात घेऊन 
आयोगास भविष्यात कामाच्या अनुषंगाने सदर आकृतिबंधात बदल अपेक्षित असल्यास मा. अध्यक्ष महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोग यांनी योग्य त्या समर्थनासह प्रस्ताव शासनास सादर करावा असे सदर झासन निर्णयात नमूद करण्यात आले 
होते. त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र.८ येथील पत्राद्वारे सन २००६ मधील जुन्या आकृतिबंधातील 
२७१ पदे कायम ठेवावीत तसेच वाढीव २० पदे मंजूर करुन एकूण २९१ पदे मंजूर करावीत असा प्रस्ताव सादर केला. 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ ११२१/प्र.क्र.१४८/आठ 


आयोगाचा सदर प्रस्ताव या विभागाने, वित्त विभागामार्फत गठीत उच्च स्तरीय सचिव समितीपुढे मान्यतेस्तव सादर केला 
असता समितीने जुन्या आकृतिबंधातील एकूण २७१ कायम ठेवणे व नवीन ३ पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली. 
तथापि, नव्याने निर्माण करण्यात येणा-या ३ पदांस मंत्रीमंडळाची मान्यता घेणे आव्यक असल्याने त्याबाबतचा प्रस्ताव 
सादर करण्याबाबत आयोगास पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार तीन पदांच्या निर्मितीच्या संदर्भात स्वतंत्ररित्या 
कार्यवाही करण्यात येत असून सद्यस्थितीत एकूण २७१ पदांच्या आकृतिबंधास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


या सदर शासन निर्णयाद्वारे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासाठी वित्त विभागाच्या उच्च स्तरीय समितीने मान्यता 
दिल्यानुसार खालीलप्रमाणे एकूण २७१ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पदनाम ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन श्रेणी मूळ मंजूर पदे 
१ सचिव S -२७. १,१८,५००-२,१४,१०० १ 
२ सह सचिव 5- २५. ७८,८०० - 2,08,200 २ 
३ उप सचिव 5-२३. ६७,७०० - २,०८,७०० ७ 
४ विधी अधिकारी 5-२३. ६७,७०० - २,०८,७०० १ 
4 परीक्षा संशोधन अधिकारी 5-२०. ५६,१०० -१,७७,५०० १ 
& अवर सचिव S- १९. ५५,१०० - १,७५,१०० 94 
प्रणाली विश्लेषक 5-१८. ४९,१०० -१,५५,८०० १ 
स्वीय सहायक 5-१६. ४४,९०० - १,४२,४०० १ 
९ कक्ष अधिकारी 5-१५. ४१,८००-१,३२,३०० २५ 
१० लेखा अधिकारी 5-१६. ४४,९०० - १,४२,४०० १ 
११ सांख्यिकी अधिकारी S- 94. ४१,८००-१,३२,३०० q 
१२ विधी सहायक 5-१५. ४१,८००-१,३२,३०० १ 
१३ उच्च श्रेणी लघुलेखक 5-१५. ४१,८००-१,३२,३०० ७ 
१४ निम्न श्रेणी लघुलेखक 5-१४. ३८,६००-१,२२,८०० २ 
१५ सहायक कक्ष अधिकारी 5-१४. ३८,६००-१,२२,८०० ९६ 
१६ प्रोग्रामर 5- १४. ३८,६००-१,२२,८०० २ 
१७ डाटा-एन्ट्री ऑपरेटर 5-१३. 34,800 -१,१२,४०० ३ 
१८ ग्रंथपाळ S-90. २९,२०० - ९२,३०० q 
१९ सांख्यिकी सहायक 5-१०. 28,200 - ९२,३०० १ 
२० लिपिक - टंकलेखक 5-६. १९,९००- ६३,२०० ६४ 
२१ वाहनचालक 8-६. १९,९००- ६३,२०० ८ 
२२ चोपदार 8-६. १९,९००- ६३,२०० १ 
२३ नाईक 5-३. १६,६००- ५२,४०० 9 
२४ शिपाई 5-१. १५,००० - ४७,६०० १५ 
२५ हमाल 5-१. १५,०००- ४७,६०० द 
२६ स्वच्छक 5-१. १५,०००- ४७,६०० १ 
एकूण २७१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ ११२१/प्र.क्र.१४८/आठ 


२. हा निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५२१/आपुक दिनांक 23.99.2029 नुसार मिळालेल्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०१२५१६४०४८५२०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAJENDRA 
PANDURANG WAGH अजी 
( राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.मुंबई 

२. after व लेखा अधिकारी,मुंबई /निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा)-१,महाराष्ट्र,मुंबई. 
४. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२५) 

५. वित्त विभाग (व्यय-४/अर्थसंकल्प-१४/आ.पु.क.) 

६. निवड नस्ती (कार्या.०८). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


